रोग अन्वेषण विभाग, (Disease Investigation Section) 
या संस्थेचे नाव बदलून “भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी 
राज्यस्तरीय WRT अन्वेषण प्रयोगशाळा, पुणे” 
(Bharatratna Atal Bihari Vajpayee State level Animal 
Disease Investigation Laboratory, Pune) असे 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१९५/ पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १८ जुले, २०१९. 
वाचा :- आयुक्‍त पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.डीआयएस मंजूरी/३१/१६२८९/२०१८-१९, पसं-१२, 
दि.७.१२.२०१८. 

प्रस्तावना : - 

रोग अन्वेषण विभाग, पुणे ही संस्था सन १९४७ पासून पश्ुरोग निदानाकरीता पुणे येथे कार्यरत असून, ही 
राज्यस्तरीय प्रयोगशाळा आहे. पश्ञुआरोग्य हा UTI व्यवसायाचा मुख्य कणा असल्याने पद्ठुंचे आरोग्य अबाधित 
राखणे, Wa विविध रोगांचे रोगनिदान करणे, क्षेत्रिय अधिका-यांना रोग प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी 
औषधोपचार, नियंत्रण व निवारणात्मक उपाययोजनांकरीता मार्गदर्शन करणे ही या संस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. 


केंद्र शासनाने रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे या संस्थेस पश्चिम विभागीय संदर्भ प्रयोगशाळेचा दर्जा प्रदान 
केलेला आहे. त्यामुळे देशातील महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, छत्तीसगड, मध्येप्रदेश तसेच, दीव-दमण, दादरानगर 
हवेली या केंद्रशासीत प्रदेशांचा अंतर्भाव देशाच्या पश्चिम विभागात होत असल्याने, या सर्व राज्यांमध्ये उद्भवणा-या 
विविध सांसर्गिक रोगाचे निदान करण्यासाठी रोग अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे ही संस्था काम पहाते. 


महाराष्ट्र राज्यात रोग अन्वेषणाबाबतचे संपूर्ण कामकाज “रोग अन्वेषण विभाग, पुणे” या संस्थेमार्फत होत 
असल्याने, सध्याच्या “रोग अन्वेषण विभाग, पुणे” या नावाऐवजी सदर संस्थेचे “भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी 
राज्यस्तरीय BRT अन्वेषण प्रयोगशाळा, पुणे” असे नामकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या 
अनुषंगाने, खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


“रोग अन्वेषण विभाग, पुणे” (Disease Investigation Section, Pune) या संस्थेचे “भारतरत्न अटल बिहारी 
वाजपेयी राज्यस्तरीय WRT अन्वेषण प्रयोगशाळा, पुणे” (Bharatratna Atal Bihari Vajpayee State level Animal 
Disease Investigation Laboratory, Pune) असे नामकरण करण्यास याव्दारे, शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.१९५/ पदुम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 


त्याचा संगणक संकेताक २०१९०७१८१५२३५१५८०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc 40 A WO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by 1१ KARBHARI CHAUDHARI 

DN: c=IN, st=Maharash' 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbee9e698 
28. 


450, postalCode=400032, street=MANTRALAYA, MUMBAI, 


ze 


ialNumber=e1feea176a1e6a273c574bb6f1a1ledbS8bf874241 18bccd6ee07 
340581733b70, ou=AGRICULTURE AND ADF, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2019.07.18 15:32:52 +05 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 

मा. मंत्री (पदुम) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. राज्यमंत्री (पदुम) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), मुंबई / नागपूर. 


वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 


. जिल्हाधिकारी, सर्व 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, कृषि नगर, कुक्कुट प्रक्षेत्र आवार, जुना आर.टी.ओ.रोड, 


अकोला 


. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, गोखलेनगर, पुणे. 
. सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, सर्व. 

. प्रादेशिक waa सहआयुक्त, सर्व 

. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (सर्व) 

. विभागीय व्यवस्थापक, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे/औरंगाबाद/नागपुर 

. व्यवस्थापक, वळु संगोपन केंद्र, औरंगाबाद/नागपुर 

. प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळु माता प्रक्षेत्र, पोहरा/वडसा/हिंगोली/कोपरगांव/जत/जुनोनी/ताथवडे 

. उप सचिव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. उप सचिव, दुग्धव्यवसाय विकास, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, गोरेगाव (पू), मुंबई. 

. प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प द्वारा, मदर डेअरी, सिव्हील लाईन्स, नागपूर. 

. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध संघ (महानंद), गोरेगाव (पू), मुंबई. 

२५. 
. प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सर्व. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


प्रादेशिक सहआयुक्त पक्नुसंवर्धन, सर्व. 


जिल्हा पश्युसंवर्धन उपायुक्त, सर्व. 

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी, सर्व. 

निवडनस्ती पदुम-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


